विनंती बदली 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र.२०४/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२/१०/२०२२ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ Helles कलम ४(४ आणि ४ (4) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिका-याच्या 
मान्यतेने सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत कार्यरत खालील अधिका-यांची विनंती बदलीने पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीने पदस्थापनेचे 
कार्यालयाचे नांव ठिकाण 
| श्री. नकुल रणसिंग उप अभियंता, सा.बां.उप विभाग, | सा.बां. उप विभाग क्र.२, हवेली, 
मुळशी जि.पुणे 
२. श्री. सौरभ होनमुटे उप अभियंता, सा.बां. उप विभाग, | उप अभियंता, प्रधानमंत्री 
बार्शी ग्रामसडक योजना, सोलापूर 
३. श्री. अनिल जाधव उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक | सा.बां. उप विभाग, शिरुर, 
योजना, उस्मानाबाद जि.पुणे 
४. श्री.संजय सहदेव विभुते सा.बां.उप विभाग, उमरगा उप अभियंता, प्रधानमंत्री 
ग्रामसडक योजना, उस्मानाबाद 
ष्‌. श्री. एस.एस.मं जि. प. (बांध) उप विभाग, | सा.बांउप विभाग, उमरगा, 
उस्मानाबाद जि.उस्मानाबाद 
६. श्री. अमोळ खमितकर उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक | सा.बां. उप विभाग, अक्कलकोट, 
योजना, लातूर जि. सोलापूर 
७. श्री.संजय उपाध्ये उप अभियंता सा.बां.उप विभाग | सा.बां.उप विभाग क्र.१ , नागपूर 
क्र.४, नागपूर 
८. श्री. लक्ष्मीकांत राऊळकर सा.बां. उप विभाग, आमदार निवास, | सा.बां.उप विभाग क्र.४, नागपूर 
नागपूर 
९. | MAT पांडुरंग णे खाडी पुल उपविभाग क्र.१बांद्रा | बांद्रा सा.बां.उप विभाग क्र.१, 
बांद्रा 
शि श्री.जितेंद्र नारायणराव काळे | सा.बां.उप विभाग, जळगाव जामोद, | सा.बां. उप विभाग, खामगांव, जि. 
जि. बुलढाणा बुलढाणा 
_ श्री. प्रविण पुंडकर सा.बां. उप विभाग, खामगांव, | सा. बां. उप विभाग, जळगांव 
जि.बलढाणा जामोद, जि. बुलढाणा 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र.२०४/सेवा-२ 


अ.क्र उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीने पदस्थापनेचे 
कार्यालयाचे नांव ठिकाण 
१२. | श्रीमती अंकिता रतिलाल | सहा. अधीक्षक अभियंता, सा.बां. | सा.बां. (आदि) उप विभाग, 
पाटील, (आदि.) मंडळ, नाशिक नाशिक. 
१३. | श्री.रजत मधुकरराव अतकरे | पुल संकल्पचित्र विभाग, नागपूर सा. बां. उप विभाग, लाखांदूर 
जि.भंडारा 
१४. श्री. दिनदयाल म उप अभियंता, सा.बां.उप विभाग, | सा.बां. उप विभाग, साकोली, जि. 
लाखांदूर भंडारा 
१५. | श्री. प्रशांत ठांकर खैरमोडे जि.प. (बांध.) उप विभाग, सातारा सा.बां. उप विभाग, सातारा 
१६. । श्री.मोहम्मद एजाज अब्दुल | उ.का.अ. सा.बां.(आदि) विभाग, धुळे | उप अभियंता, प्रधानमंत्री 
रज्जाक शाह ग्रामसडक योजना, धुळे 
qo. । श्रीमती अनुषा रामचंद्र पाटील | उप TTR अभियंता, | सहायक संशोधन अधिकारी, 
सा.बा.वि.,सातारा जिल्हा प्रयोगशाळा, सातारा 
१८. | श्री. सचिन कुंभार उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक | सा.बां. उप विभाग, पन्हाळा, 
योजना, कोल्हापूर जि.कोल्हापूर 
१९. श्री. भिमाशंकर स्वामीराव | उ. का. अ., सा बां. विभाग क्र.२, | सा.बां. उप विभाग, बार्शी, 
भालके सोलापूर जि.सोलापूर 
२०. | श्री.मधुकर भिंगारदिवे सा.बां.उप विभाग, खेड, जि.पुणे सा.बां. उप विभाग, मुळशी, जि. 
पुणे 
२१. | at प्रशांत पंढरीनाथ | सा.बां. उप विभाग क्र.१, कोपरगां सा.बां. उप विभाग, , 
वाकचौरे 
२२. | श्री.दिवाकर शांताराम मोरे म.रा.र.वि.महामंडळ, औरंगाबाद सहाय्यक संशोधन अधिकारी, 
जिल्हा प्रयोगशाळा, नाशिक 
२३. । श्री. अतुल प्रभाकर गोटे सा.बां.(प्रकल्प) उप विभाग,नागपूर | सा.बां. (वेद्य) एकात्मीकृत घटक 
क्र.१, नागपूर 
२४. _ श्री. दडारथ भिमराव राठोड | उप अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते | जिल्हा परिषद (बांध) उप विभाग, 
विकास महामंडळ, पुणे शिरूर, जि. पुणे 
२५. | श्रीमती कोमल घोगरे उप अभियंता, मुख्य अभियंता, | उप अभियंता, पंतप्रधान ग्राम 
सा.बां.प्रा.वि. कार्यालय, नागपूर सडक योजना, पुणे. 
२६. | ait. गुलाब ना. शेळके जि.प. (बांध) उप विभाग, मेहकर, | सा.बां. उप विभाग, मेहकर, 
जि.बुलढाणा जि.बुलढाणा 
२७. श्री. कौस्तुभ पवार सा.बां. उप विभाग क्र.१, इगतपुरी । सा.बां. उप विभाग, सटाणा, 
जि.नाशिक 
२८. श्री. काशिनाथ भीकाजी | उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. | सा.बां. उप विभाग, राहता, 
गुंजाळ विभाग, संगमनेर जि.अहमदनगर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः VOSCIVA-2022/ प्र.क्र.२०४/सेवा-२ 


अ.क्र उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीने पदस्थापनेचे 
कार्यालयाचे नांव ठिकाण 
२९. | श्री. सय्यद एम.एम. सहायक संशोधन अधिकारी, जिल्हा | सहायक संशोधन अधिकारी, 
प्रयोगशाळा, माणगांव जिल्हा प्रयोगशाळा, तुर्भे 
३०. | श्री.दिपक दगडूजी चिंचोळले | उप कार्यकारी अभियंता, जिल्हा | सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, 
परिषद बांधकाम विभाग, बुलढाणा । चिखली, जि.बुलढाणा. 
३१. | Ft. संजय नारायण ब सा.बां. उप विभाग, तेल जागतिक बक प्रकल्प उप विभाग, 
अकोल. 
३२. । श्री. जयवंत सदाशिव पातुड॑ | सहायक अधीक्षक अभियंता, सा.बां.  सा.बां.उप विभाग क्र.३, आर्वी, 
मंडळ, चंद्रपूर जि.वर्धा 
३३. | श्रीमती अंजली जियालाल | उप अभियंता, दक्षता व गुण नियंत्रण | पूल घटक विभाग, कोकण भवन, 
वैद्य मंडळ, नागपूर नवी मुंबई 
३४. | श्री. संपत रंगनाथ मंडलिक | सा.बां. उप विभाग क्र.४, ठाणे इमारत घटक, मुंबई 
३५. | श्रीमती पवार शुभांगी सा.बा. वि (आदिवासी), उपविभाग- | सा.बां. उप विभाग क्र.४, ठाणे 
सदाशिव शहापूर 
३६. | श्री. दिगंबर नाटूबा कोल्ह उप अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. | सा.बां.उप विभाग, बदनापूर, 
कार्यालय, औरंगाबाद जि.जालना 
३७. | श्री. राजु अरुण सुलतान जागतिक बंक प्रकल्प उप विभाग, | सा.बां.उप विभाग, अकोट, 
खामगांव, जि.बुलढाणा जि.अकोला 
३८. | श्री.रामराव किसनराव | मार्ग प्रकल्प क्रमांक ४, ठाणे उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम 
चव्हाण, सडक योजना, रायगड 
३९. | श्री.अनिल प्रल्हादराव भटकर | सा.बां.उपविभाग क्र.४,अमरावती सा.बां.उप विभाग क्र.२, अमरावती 
४०. | श्री.महेश गोंजारी सा.बां. उप विभाग, महाबळेश्वर, जि. | सा.बां. उपविभाग, वाई 
सातारा 
४१. श्री. मधुकर एम. सुर्वे सा.बा.संकल्पचित्र, इमारती विभाग, | सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, 
पुणे भिगवण, जि.पुणे 
४२. | श्री.आर.बी.मठपती जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग, | जि.प. (बांध) उप विभाग, 
राजापूर जि.रत्नागिरी फलटण, जि. सातारा 
४३. | 3. weer विश्वासराव | मार्ग प्रकल्प उप विभाग, | सा.बा.उप विभाग, शिराळा 
कदम गडहिंग्लज, मुख्यालय कोल्हापूर । जि. सांगली 
४४. श्री. अतुल संभाजी केकरे सा.बां. उप विभाग, शिराळा, | उप अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम 
जि.सांगली सडक योजना, कोल्हापूर 
४५. | a. प्रविण शरदराव कुलकर्णी | सा.बां. उप विभाग क्र.१, यवतमाळ । सा.बां.उप विभाग, राळेगांव, 
जि.यवतमाळ 
४६. । श्री. जयवंत भिमराव साळुंखे | मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.१, | उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
जळगांव विभाग, अंमळनेर 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र.२०४/सेवा-२ 


अ.क्र उप अभियंता यांचे नांव सध्या कार्यरत असलेल्या बदलीने पदस्थापनेचे 
कार्यालयाचे नांव ठिकाण 
vo. श्री. जब्बार अजिज मुल्ला मार्ग प्रकल्प उप विभाग, फलटण, | पुल टेहळणी सर्वेक्षण उप विभाग, 
जि. सातारा पुणे 
४८. । श्रीमती पी.जी. बारटक्के रा.म. उप विभाग क्र.२, कोल्हापूर ।मार्ग प्रकल्प उप विभाग, 
गडहिंग्लज, मुख्यालय, कोल्हापूर 
४९. । श्रीमती नंदिनी गुर्व रा.म. उप विभाग, वर्धा उप अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळ, नागपूर 
yo, | a. संजय वासुदेव टाके प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, | रा.म. उप विभाग, वर्धा 
भंडारा 
५१. । श्री. नंदकुमार वै. कोरके अंमलबजावणी कक्ष, नगर रचना | उप अभियंता, दक्षता व गुण 
विभाग, पुणे नियंत्रण मंडळ, पुणे. 


२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्‍त उप अभियंता यांना नवीन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे व 
त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


३. उपरोक्त उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल 
शासनास विनाविलंब शासनास सादर करावा. उपरोक्‍त अभियंत्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील 
नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या अभियंत्यांनी बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता 
घ्यावी, अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रूजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, 
मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षता घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदली 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत असल्याने त्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास 
भत्ता व दैनिक भत्ता देय राहणार नाही. 


५. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमुक्त व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी पदभार 
सोडल्याचा व स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार 
बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र.२०४/सेवा-२ 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१२१८४९४९३८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


POOJA BHASKAR 
UDAWANT 


(पुजा उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल -१/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 
. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
३. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद/सातारा/पुणे/बुलढाणा/रत्नगिरी 
५. अधिदानव लेखाधिकारी, वांद्रे/मुंबई 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
सह सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 
अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या, मुंबई 
. अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र (पूल व इमारती) मंडळ, नवी मुंबई 
१०. सर्व संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
यांच्या मार्फत. 
११. मा. मंत्री (सा.बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१२. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१३. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


